सन 2022-23 च्या वार्षिक 


“प्रसिध्दी' कृती आराखड्यास 
(Media Plan 2022-2023) 
मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.२९२/पर्यटन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मावज-२०१६/प्र.क्र.३९७/३४, 

दिनांक५.१.२०१७. 

२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मावज-२०१७/प्र.क्र.१५३/३४, 
दिनांक २१.७.२०१७. 

३. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. महोत्सव - 
२०१८/१२/प्र.क्र.११२६/पर्यटन, दिनांक ७.१.२०१९ 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४.०६.२०२१. 

५. पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र. प.सं./ प्रसिध्दी / प्र.अनु. /२८२/२०२२/ 
९३१४, दि.२१.१०.२०२२. 


प्रस्तावना : 


राज्यातील पर्यटनाला चालना देऊन राज्यातील पर्यटनस्थळांची राष्ट्रीय व 


आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापक प्रमाणावर प्रसिध्दी व प्रचालन करुन देशी - विदेशी 


पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन संचालनालयामार्फत विविध 


प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे प्रसिध्दी मोहिम राबविण्यात येते. पर्यटन संचाळनालयाने संदर्भ क्रमांक ५ 


येथील दि.२१.१०.२०२२ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या सुधारित प्रस्तावानुसार सन २०२२- 


२०२३ या आर्थिक वर्षाकरीताच्या वार्षिक -प्रसिध्दी> कृती आराखड्यास ( Media Plan) 


मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.२९२/पर्यटन 


शासन निर्णय : 


राज्याच्या पर्यटन विषयक प्रसिध्दीसाठी वार्षिक कॅलेंडर (परिशिष्ट-अ), १० पर्यटन सर्किट व 


मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद असे डायमंड क्वाड्रीलॅटरल पर्यटन सर्किट (परिशिष्ट-ब) यांसह सन 


२०२२-२०२३ या वर्षासाठी रुपये १५०.०० कोटी इतक्या खर्चाच्या वार्षिक प्रसिध्दी कृती आराखड्यास 


खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Annual Media Plan for the year २०२२-२३ 


Sr. Media Particulars Cost in Cost in 
No. Crores Crores 
Rs. Rs. 
| A) Events & Festivals Rs.3.&0 DoT 
a. Mini Tourism Festivals organised by Rs.20.40 


DOT at Various District Places (३६ 
Nos.) (३5.१० lac each) 
b. International Level Festival 


i) Ganesh Festival Rs.00,4o 
ii) Pandharpur Wari Rs.00,4o 
c. National Level Festival 
i) Grape Festival at Nashik Rs.04,00 DoT/MTDC 
ii) Ajanta-Ellora Festival at | Rs.o9.00 MTDC 
Aurangabad 
d. State Level Festivals DoT 
i) Orange Festival at Nagpur Rs.09.00 
ii) Beach Festival Rs.00.4o 
il) Monsoon Festival Rs.00,40 
iv) Krishi Paryatan Festival at) Rs 00,40 
Nagpur 
V) Mahadurg Utsav Celebrating | R. o¢.00 
(Fort of Maharashtra) 
vi) Widlife Festival Rs.00.¥o 
vii) Mango Festival Rs.00.4o 
vill) | Mumbai Heritage Festival Rs.00.4o 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.२९२/पर्यटन 


ix) Tribal 
Jawahar 


Tourism 

>) Guru Tourism 
Nanded 

xi) Sindhudurg Festival 

xii) Traditional 
Kolhapur 

xiii) Kajwa Festival 

xiv) Prabhu Shri 
Nashik 


Ram 


e. Celebration of World Tourism Day & 


Tourism Awards 


f. National Tourism 


December 


B). Domestic events/Festivals sponsored 


by DOT Publicity support for organising 


events/festivals by the NGO¢ss, private/ 
other Govt. organisations 


Festival, 


Festival, 


Sports Festival, 


Festival, 


Day-39* 


Rs.00,90 


Rs.00,.4o 


Rs.09,.00 


Rs.09,.00 


DoT 


DoT 


Rs.4.00 DoT 


Domestic Exhibitions, Travel Marts 
(OTM,TTF, lIITM,SATTE 
IATO,TAAI,FICCI,PATA,ITM etc.) 


DoT 
Rs.2.00 


International Exhibitions : 
WTM,London, ITB-Berlin & ATM & Road 


show etc. 


Rs.90,00 MTDC 


Maharashtra International Travel Mart : 


Conducting Maharashtra Travel Mart by 
DOT with the help of Event Management 
Agency. 


Rs. DoT/MTDC 


o(9,00 


Travel & Trade Road Shows, Conclaves, 

Conferences 

i. Participating in the International 
Road Shows, conclaves/ 
conferences organised by MOT 

ii. Domestic Road Shows at the 
various States (२० Nos.) 


Rs. 2.00 


Rs. 2.00 


DoT/MTDC 


Rs.8.00 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.२९२/पर्यटन 


Digital Marketing Online Trade Platform: 
Website, Goggle Ads. Paid Digital 
Marketing, Booking Engine Optimization 


Ads.,Online Travel Agency 


Rs.93.00 


DoT/MTDC 


Appointment of Brand Ambassador 


Appointing well known celebrities as a 
brand ambassador for promotion of 
Maharashtra Tourism 


Rs.%.00 


DoT 


Social Media : 

Social Media agency Empanelment 
(Monthly Retainer charges + Social Media 
Paid activities in 
Facebook, I witter,Instagram etc) 


Rs.¥4.00 


DoT 


Television : 

i. Production of new TVCes 

ii. Telecasting TVCvs various Channels 
across the country including OTT,Top १० 
News, GEC, Travel channels 


Rs.o4,00 
Rs.o€.00 


Rs. 
93.00 


DoT 


1 


Radio /FM Activity : 
Production of Tourism related programme 


and broadcasting the same on the top 9° 
Akashvani / FM Radio Channels 


Rs. 03,00 


DoT/MTDC 


| 


Print Media : 
a. Newspapers Ads.at the 
International & domestic Level (Top 
१० News papers as per circulation & 
content quality) 
Marathi, Hindi, English, Bangali, 
Tamil & Kannada 


b. Within State/other State Various 
Tourism Circuit Advt. campaign 

c. Magazines : Advt. in the Travel & 
Tourism as well as Imp. business 


magazines 


d. Printing of Pub. Literature 


Rs.29.00 


Rs.09.00 


Rs. १.०० 


Rs.09.00 


DoT 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.२९२/पर्यटन 


१२ 


Out-of-Home (OOH Advt.): 
i.Airports (Hoarding/digital Screens, Aircraft 


seatback) 

ii.Metro/Train wrapping, Rly. Digital Screen 
advtg. etc. 

lil. Hoardings 


Rs. 2.00 
Rs.2.00 
Rs.3,.00 


Rs. ७.०० 


DoT/MTDC 


१३ 


_FAM Tours : 

i.Domestic Fam tours with Strategic 
Partners 

ii. International Fam Tour 


Rs.09.4o 


DoT/MTDC 


१४ 


Website Upgradation & maintenance & 
Whates App marketing 


Rs. 


04,00 


DoT/MTDC 


१५ 


Influencers/ Bloggers Express Activity 


Rs. 


०२.०० 


DoT/MTDC 


१६ 


Erection of Hoardings : 


Erection of New Hoardings size 20°X490 at 
the District Collectorate Office premises and 
MTDC properties at Highway locations i.e. 
Malshej Ghat, Oras, Atoad, Murud, Amboli, 
Nagpur, Kashid,etc. 


Rs. 


०५.०० 


DoT/MTDC 


१७ 


Production of Video /Episodes on Tourist 
destinations 

& integrated marketing including TV 
Channels, OTT, Social media platform 
through celebrities, influencers etc. NDTV, 
National Geogaphic channel, ABP Majha, 
Zee Media, Colours with Kunal Vijaykar 


Rs.249.00 


DoT/MTDC 


१८ 


Other Misc.( Souvenirs, creation of artwork, 
preparation of blow-up, posters, Any other 
activities which are not included in the 
above Columns & Settlement of pending 
dues etc) 


Rs. 2.00 


DoT/MTDC 


Grand Total - 


Rs. 
940,40 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.२९२/पर्यटन 


२. अनुक्रमांक १ (a) येथे नमूद आंतरराष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव(गणेशोत्सव आणि पंढरपूर 
वारी) यावर्षी होऊन गेल्यामुळे त्याकरिता निधी (0) राज्यस्तरीय पर्यटन महोत्सवांच्या यादीतील 
पर्यटन महोत्सवांच्या आयोजनासाठी वापरण्यात यावा. 

अटीव शर्ती :- 

१. प्रिंट मिडीया, सोशल मिडीयावर पर्यटन प्रसिध्दीची मोहीम राबविण्यासाठी तसेच, 
त्याकरीता आवश्‍यक सल्ला देण्यासाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती (Expression of 
Interest) मागवून राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय दर्जेच्या एजन्सीची नियुक्‍ती करण्यात 
यावी. 


. विविध महोत्सव / कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी तसेच, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 


विविध पर्यटन विषयक कार्यक्रम, प्रदर्शने, रोडशोजू, महोत्सव(फेस्टिवल) यासाठी 
पर्यटनविषयक प्रसिध्दीच्या कामाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनुभव असणाऱ्या राष्ट्रीय 
माध्यम / जाहिरात / आऊटडोअर क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या योग्य व सक्षम संस्थांची नामिका 
सूची (२878) स्वारस्याची अभिव्यक्ती (Expression of Interest) मागवून तयार करण्यात 
यावी. 


. या एजन्सीचा कालावधी २ वर्षाकरीता असेल व शासन मान्यतेने त्यात १ वर्षासाठी वाढ 


करता येईल. 


. प्रसिध्दी आराखड्याची अंमलबजावणी करताना पर्यटन संचाळालयामार्फत देण्यात येणाऱ्या 


सर्व जाहिराती सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मावज-२०१७/प्र.क्र.१५३/का- 
३४, दि.२१ जुले, २०२२ आणि क्र. मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/का-३४, दि.१३ ऑगस्ट, २०२१ 
अन्वये विहित केलेल्या धोरणांनुसार देणे आवश्‍यक राहील. 


. संदर्भ क्रमांक ३ येथील दि.०७.०१.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय व 


राज्यस्तरावर खाजगी आयोजकांकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांना पर्यटन 
विभागाकडून प्रायोजकत्वाव्दारे वित्तीय सहाय्य देण्याबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या 
धोरणानुसार सन २०२२-२३ च्या वार्षिक प्रसिध्दी कृती आराखड्यातील संबंधित बाबींची 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

पर्यटन विषयक प्रसिध्दीसाठी जागतिक दर्जाचे एक mobile Aop निर्माण करण्यासाठी 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व पर्यटन संचालनालय यांची वेबसाईट अद्यायावत 
करण्यासाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती (Expression of Interest) प्रसिध्द करुन योग्य 
माहिती तंत्रज्ञान कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात यावी. (On the lines of Korean App). 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


१०. 


११, 


१२. 


१२३. 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.२९२/पर्यटन 


मिडीया एजन्सीने मागील काही वर्षात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ / पर्यटन 


संचालनालय यांच्याकडून प्रसिध्दीकरीता निर्माण करण्यात आलेल्या प्रसिध्दी साहित्य ( 
content creation on social media/ print media) एकत्रित करुन त्याचा उपयोग 
प्रसिध्दीसाठी करणे आवश्‍यक राहील. 


. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ / पर्यटन संचालनालयाकडे नोंदणीकृत होम स्टे / 


रिसॉर्टस्‌ / कृषी पर्यटन केंद्रे यांचीही संकेतस्थळावर प्रसिध्दी करण्यात यावी. 


प्रसिध्दी मोहिम राबवतांना Stake Holders चा सहभाग घेण्यात यावा. 


सर्व प्रसिध्दी मोहिमांबाबत कार्यादेशात नमूद Key Performance Indicators (KPIs) नुसार 
फलनिष्पत्ती अहवाल कार्यक्रम झाल्यानंतर १ महिन्याच्या आत शासनास सादर करण्यात 
यावा. याकरीता योग्य त्या अटींचा समावेडा स्वारस्याची अभिव्यक्‍तीमध्ये (Expression of 
Interest) करण्यात यावा. 


ज्या बाबीकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक बाबीच्या संदर्भात वित्तिय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता घेणे 
आवर्यक आहे. 

वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत विहीत 
केलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही, याबाबतची सर्व 
जबाबदारी संचालक, पर्यटन संचालनालय यांची राहील. केवळ तरतूद उपलब्ध आहे 
म्हणून खर्च करण्यात येऊ नये. 


१४.कोणतीही बांधीलकी (commitment) प्रस्तावित करण्यापूर्वी त्या कार्यक्रम/ उपक्रम/ 


१५ 


ae 


कार्यवाहीतून पर्यटनदृष्ट्या कोणता लाभ होण्याची क्षमता प्रथम काळजीपूर्वक तपासण्यात 
यावी. 


. सदर रकमेच्या खर्चाचा महाळेखापाल कार्यालयाशी ताळमेळ घाळून अहवाल शासनास 


सादर करावा. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडडी - ४, "३४५२-पर्यटन', ०१- 
पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, 
राज्य योजनांतर्गत योजना (०२) (०४) प्रसिध्दी (३४५२ १९३१) ५० इतर खर्च (वेतनेतर) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.२९२/पर्यटन 


१६.प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.२४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून सदर झासन निर्णयामधील प्रत्येक अटींची व 
परिशिष्टामधील तपासणी सूची बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या htto://www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०२२११२४१७१३०८६८२३ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
(1100५५0५00. 


63ad337cb443baf4ff2dd6 161 S6bccf1f2629f47cc9704e8e8523f3 
5b0e6505, postalCode=400032, 


DANDEKAR oe 
(उज्ज्वला सं. दांडेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मलबार हिल, मुंबई. 


२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 


४)मा. मंत्री(पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५)मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


६) मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


७)मा. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


८)मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 


९) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 


१०)मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 


११)मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 


१२) प्रधान सचिव, पर्यटन यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०६/प्र.क्र.२९२/पर्यटन 


१३) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 


१४) महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 


१५) महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 


१६) महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 


१७) संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१८) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
१९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


२०) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


२१) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 


२२) वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थ-११) मंत्रालय, मुंबई. 


२३) सामान्य प्रशासन विभाग का.३४ 


२४) अवर सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प ARE, मंत्रालय, मुंबई. 


२५) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


